महाराष्ट्र ठेवीदार हित संरक्षण 
(एम.पी.आय.डी)अधिनियम १९९९ चे कलम ५ 
अन्वये CEPR PRIA नेमणुकीबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सीआरटी १०१२/प्र.क्र.9९/पोल-१३ 
गृह विभाग, जागतिक व्यापार केंद्र,सेंटर-१ 
३० वा मजला,कफ परेड,मुंबई-४०० ००५ 
तारीख: ३० जून,२०१४ 


प्रस्तावना:- 

पोलीस स्टेशन कोतवाली, नागपूर यांच्याकडील गुन्हा नोंद क्रमांक ९७/२०११ कलम ४०६, 
४२०, ३४ नुसार भा.दं.वि. सह महाराष्ट्र ठेवीदार हितसंरक्षण अधिनियम १९९९ चे कलम ४ व ५ 
नुसार हरिभाऊ मंचळवार व इतर यांच्या विरुध्दच्या गुन्हयातील मालमत्ता संरक्षित करण्यासाठी 
व त्यांच्या चौकशीसाठी महाराष्ट्र ठेवीदार हितसंरक्षण अधिनियम कायद्याचे कार्यपध्दतीप्रमाणे 
कार्यवाही होणे आवश्‍यक आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र ठेवीदार हितसंरक्षण अधिनियम १९९९ चे कलम 
४ व ५ प्रमाणे कार्यवाही करण्यासाठी उप जिल्हाधिकारी दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या राज्य 
शासनाच्या अधिकाऱ्याची सक्षम अधिकारी म्हणून नेमणूक होणे आवश्यक आहे. त्यानुषंगाने महाराष्ट्र 
ठेवीदार हितसंरक्षण अधिनियम १९९९ चे कलम ४ व ५ प्रमाणे जप्त करणे कामी उप जिल्हाधिकारी 
दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या राज्य शासनाच्या अधिकाऱ्याची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्‍ती 
होण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय:- 

पोलीस स्टेशन कोतवाली, नागपूर यांच्याकडील गुन्हा नोंद क्रमांक ९७/२०११ कलम ४०६, 
४२०, ३४ नुसार भा.दं.वि. सह महाराष्ट्र ठेवीदार हितसंरक्षण अधिनियम १९९९ च्या कलम ४ व ५ 
अन्वये श्री. हरिभाऊ मंचलवार व इतर यांच्याविरुध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पोळीस 
स्टेशन कोतवाली यांनी दाखल केलेल्या गुन्हयांमध्ये महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या ( वित्तीय संस्थामधील ) 
हितसंबंधांचे संरक्षण अधिनियम , १२९९ चे कलम ५ अन्वये जप्ती आणलेल्या वित्तीय संस्थेच्या 
पैजयांवर व मालमत्तेवर नियंत्रण ठेवण्याकरिता तसेच या अधिनियमाची प्रयोजने पार पाडण्याकरिता 
उप विभागीय अधिकारी तथा उप विभागीय दंडाधिकारी, नागपूर (शहर) यांची सक्षम प्राधिकारी 
म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः सीआरटी १०१२/प्र.क्र.७९/पोल-१३ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१४०६२४१४५०१०६०२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Punam Hiraman 
Wagde 


DN: CN = Punam Hiraman Wagde, 


Punam 
Hiraman ee 


MAHARASHTRA, OU = HOME 


Wagde Date: 2014.06.30 15:45:37 +05'30" 


(पु.हि.वागदे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
विभागीय आयुक्‍त, नागपूर विभाग, नागपूर 
पोलीस आयुक्त, नागपूर 

जिल्हाधिकारी, नागपूर 


. उप विभागीय अधिकारी, नागपूर 
. निवड नस्ती/पोल-१३ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


